विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला अत्याचार 
प्रतिबंधक विभाग, मुंबई यांच्या कार्यालयासाठी 
सेंटर-१, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
मुंबई येथील भाडेतत्त्वावर घेण्यात आलेल्या 
जागेच्या भाडेकरारास मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-०६१८/प्र.क्र.४३२/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- १५ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा - १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पीएडब्ल्यू ०६१८/प्र.क्र.४३२/विशा-६, दिनांक २४.०८.२०१८. 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे दिनांक 02.08.2029 आणि दिनांक ०९.११.२०२१ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना- 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभाग, मुंबई यांच्या कार्यालयास पोलिस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई येथे पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने सदर विभागास उपरोक्‍त वाचा येथील 
दिनांक २४.०८.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेंटर-१, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई येथील 
एकूण २४७१.५१ चौ. फुट जागा दिनांक ०१.११.२०१८ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या ३६ महिने कालावधीकरिता 
प्रती चौ. फु. रू. २२५/- व इतर अनुषंगिक खर्च या दराने निश्चित केल्यानुसार भाडेतत्वावर घेण्यास मान्यता 
देण्यात आलेली होती. सदर जागेचा भाडेकरार दिनांक ३१.१०.२०२१ रोजी संपुष्टात आलेला आहे. सदरील 
भाडेकरारास दिनांक ०१.११.२०२१ ते दिनांक ३१.१०.२०२४ या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभाग, मुंबई यांच्या कार्यालयासाठी सेंटर- 
१, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई येथील जागा प्रति चौ. फुट प्रति महिना रु. २२५/- अधिक अनुषंगिक 
खर्च या दराने खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार भाडे तत्वावर घेण्यास खाली नमूद अटी व शर्ती नुसार 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


मजला क्र. कार्यालय वापर जागा 
१२ महिला अत्याचार | कार्यालयीन युनिट क्र.३- 9390.00 चौ. 
प्रतिबंधक विभाग फुट 
शि १ महिला अत्याचार | परिषद सभागृह | युनिट क्र.३- ५५७.०० चौ. 
प्रतिबंधक विभाग (आवश्‍यकतेनुसार महिला | फुट 
अत्याचार प्रतिबंधक विभाग व 
आर्थिक गुन्हे शाखा या दोन्ही 
कार्यालयांच्या बैठकांसाठी) 
०७ महिला अत्याचार | ग्रंथालय व अभिलेख युनिट H.4- §08.49 चौ. 
प्रतिबंधक विभाग फुट (फर्निचर सह) 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएडब्ल्यू-०६१८/प्र.क्र.४३२/विज्ञा-६ 


The term and conditions for vacant spaces in Centre 1 & Arcade building are as under :- 

1) The rate of compensation being Rs. 225/- per sq.ft. per month will remain the same for 3 years 
from 1” November, 2021 to 31* October, 2024. 

2) The rate common outgoing will be charged subject to increase or decrease as per the prevailing 


rates plus taxes as applicable. 
दिनांक २४.०८.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील इतर अटी व शर्ती कायम आहेत. 

२. सदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र. बी-१, 2044 पोलीस (०१) (००) जिल्हा पोलीस बल 
(दत्तमत) (अनिवार्य) (२०५५ ०१६८) अंतर्गत १४- भाडेपट्टीव कर” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अर्थसंकल्पीय 
निधीतून खर्ची घालण्यात यावा. 

३. सदर आदेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला. उपविभाग एक अ.क्र. १० मधील 
११५ आणि महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १४७ (क) नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११२१५१७३४२१३४२९ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Rahul Vijay Kulkarni 
Date: 2021.12.16 15:40:46 +05'30' 
(राहुल वि. कुलकर्णी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता- १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (का. व सु), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (म. व बा. अ. प्र. वि.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


CC wv 


Cc 


4 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) संग्रहार्थ (विज्ञा-६). 


G ८४ 


टू. 


८“? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


